राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान (NMSA) अंतर्गत 
कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) घटकाच्या सन 
२०१८-१९ च्या वार्षिक कृती आराखड्याच्या 
रू. ४१६०.८४ लक्ष रकमेस प्रशासकीय व 
सर्वसाधारण प्रवर्गास रु.१६४१.६७ लक्ष रकमेच्या 
कार्यक्रमास वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, Rae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाशहोअ-४४१८/प्र.क्र.८१/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ३० जून, २०१८ 


वाचा 


१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८१/८-ओ 
दिनांक २१ जून, २०१८ 


शुध्दीपत्रक- 


१.राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) घटकाच्या सन 

२०१८-१९ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गास रु.१६४१.६७ लक्ष निधी वितरित करण्यास वरिल 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक- ४ ऐवजी खालील परिच्छेद क्रमांक -४ समाविष्ट करण्यात यावा. 


“ ४, या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र 
विकास कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या 
केन्द्र व राज्य हिस्स्याचा रू. १६४१.६७ लक्ष निधीचे जिल्हा निहाय / कार्यालय निहाय 
वाटप करण्याकरीता संचालक संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी BS 
प्रणालीव्दारे विभागीय कृषि सहसंचालकांमार्फत जिल्ह्यांना वितरित करावा व जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राप्त निधी आहरित करून PFMS खातेवर जमा करावा 
व संपूर्ण अदायगी PMS वरच करावी.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाशहोअ-४४१८/प्र.क्र.८१/८-ओ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०५१२२७५८९८०१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
५ h ri ka nt He =IN, o=G iment Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
Chandrakant Andge "याया ल 


Date: 2018.07.05 12:29:51 +05'30' 


ode= , jaharashtra, 
e4f2fcd87e 1 2fe 19b8965025d482b 1 beeOfffaa6 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) मंत्रालय ,मुंबई. 

२. मा. विरोधी पक्ष नेता,विधान सभा/विधानपरिषद सदस्य,विधाननमंडळ सचिवालय,मुंबई 

३. मा. राज्य मंत्री (कृषि), मंत्रालय ,मुंबई 

४. सर्व मा.संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/ महाराष्ट्र विधान परिषद 
सदस्य,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

५. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग,मंत्रालय मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय मुंबई 

८. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, अंधेरी,मुंबई. 

१२. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 

१५. सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१७. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बॅँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 

१९. सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/ 

२०. सर्व मंडळ कृषि अधिकारी 

२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

२३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८१/८-अओ 


२४. संचालक, ळेखा व कोषागार, मुंबई 

२५. सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२६. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी. 

२७. उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपुर 

२८. उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

२९. सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

३०. वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

३१. निवडनस्ती ८-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


